महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय 
विकास बँक मर्या., मुंबई (शिखर भुविकास बँक) व 
जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास 
बँकांचे (जिल्हा भुविकास बँका) कर्ज घेतलेल्या 
शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करणे तसेच या 
बँकांच्या मालमत्ता शासनाकडे हस्तांतरीत करुन 
घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व Tale विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- स.प.व व.वि. शा. नि. क्र. एलडीबी-१०१३/प्र.क्र.६९९/७-स, दिनांक २४.७.२०१५ 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., मुंबई (शिखर भुविकास बँक) 
व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांचे कामकाज अनेक वर्षापासून ठप्प असल्यामुळे 
या बँकांबाबत अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी दि. १७/१२/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये 
मा. मंत्री (वित्त, नियोजन व वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. मा. मंत्री 
(वित्त, नियोजन व वने) यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीने शासनास सादर केलेल्या 
अहवालाच्या अनुषंगाने मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने शासनाने दि. २४.०७.२०१५ च्या शा. नि. अन्वये 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या. मुंबई व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण 
बहुउद्देशीय विकास बँकांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शिखर 
भुविकास बँक व सर्व जिल्हा भुविकास बँका अवसायनात घेण्यात आल्या आहेत. तसेच थकीत कर्ज वसूली 
व बँकांच्या मालमत्ता विक्रीमधून बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार कार्यवाही सुरु आहे. 
२. सदर बँका सद्यस्थितीत अवसायनात असल्यामुळे कर्ज वसूलीचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. 
थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी कर्जाचा भरणा केला नसल्याने त्यांच्या जमिनींवर कर्जाचे बोजे नोंदविण्यात 
आले आहेत. सदर बोजा नोंदीमुळे संबंधीतांना त्यांच्या जमिनींची विक्री करता येत नाही अथवा राष्ट्रीयकृत 
बँका, जि.म.स. बँका अथवा तत्सम पतसंरचनेमधून शेतीसाठी कर्जदेखील उपलब्ध होऊ शकत नाही. अशा 
परिस्थितीमुळे कर्जदार शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. तसेच भुविकास बँकांची कर्ज वसूलीदेखील 
नगण्य स्वरुपाची असल्याने शासन निर्णयानुसार कर्ज वसूलीतून कर्मचाऱ्यांची देणीसुद्धा देता येत नाहीत. 
त्यामुळे हक्काची देणी न मिळाल्याने कर्मचारी देखील अडचणीत आहेत. सदर वस्तुस्थिती विचारात घेता, 
भुविकास बँकांच्या थकबाकीदार कर्जदारांची कर्जमाफी करणे, बँकांच्या कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि 
बँकांच्या मालमत्तांबाबत निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., मुंबई (शिखर भुविकास बँक) 
व जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांबाबत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) कर्जमाफी :- 
|) सद्यस्थितीत राज्यातील २९ जिल्हा भुविकास बँकांकडील ३४७८८ कर्जदारांची थकीत 
कर्जाची रक्‍कम (व्याजासह) सुमारे रु. ९६४.१५ कोटी इतकी आहे. सदर संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


(व्याजासह) माफ करण्यात येत आहे. त्यानुसार सर्व जिल्हा भुविकास बँकांनी त्यांच्याकडील 
कर्जाच्या रकमा या बँकांकडून शासनास येणे असलेल्या रक्कमेत समायोजीत कराव्यात. 

ll) सदर कर्जाचे बोजे ज्या थकबाकीदार sao जमीनींवर आहेत त्या जमिनींवरील 
सदर बोजे कमी करण्याबाबत महसूल faunal समन्वय साधून पुढील कार्यवाही संबंधीत 
जिल्हा भुविकास बँकांच्या अवसायकांनी तातडीने करावी. 


ब) कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी :- 
सदर शा.नि. अन्वये भुविकास बँकांच्या सेवानिवृत्त / कार्यरत / कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 
एकूण थकीत देणी (उपदान व इतर वैधानिक देणी ) अंदाजे रु. २७५.४० कोटी इतकी रक्‍कम 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. 
त्यानुषंगाने सहकार आयुक्‍त यांनी भुविकास बँकेच्या संबंधीत कर्मचाऱ्यांना त्यांची थकीत देणी 
अदा करणेबाबत पुढील आवर्यक ती कार्यवाही करावी. 


क) भुविकास बँकांच्या मालमत्ता :- 

॥ शिखर भुविकास बँक व जिल्हा भुविकास बँकांच्या एकूण ५५ मालमत्तांपैकी सोबतच्या 
परिशिष्ट -अ« मध्ये नमूद केलेल्या ४० मालमत्ता संबंधीत अवसायकांनी सहकार 
आयुक्तांकडे हस्तांतरीत कराव्यात. 

Il) भुविकास बँकांच्या परिशिष्ट -g मध्ये नमूद ४ मालमत्तांची विक्री प्रक्रीया न्यायप्रविष्ट आहे 
त्याप्रकरणी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही संबंधीत अवसायकांनी करावी. 
॥) परिशिष्ट -क* मध्ये नमूद उर्वरीत ७ मालमत्ता संबंधीत अवसायकांनी संबंधीत जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे हस्तांतरीत कराव्यात. त्यानुसार सहकार आयुक्‍त तसेच संबंधीत अवसायक 
यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी. 

IV) सांगली भुविकास बँकेच्या अवसायनाच्या आदेशास मा. उच्च न्यायालयाने स्थगिती 

दिलेली आहे. यास्तव सांगली भुविकास बँकेच्या ४ मालमत्तांबाबत मा. उच्च न्यायालयाच्या 

आदेशानुसार अवसायकांनी पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 


ड) शिखर भुविकास बँकेची गुंतवणूक:- 

शिखर भुविकास बँकेने शासकीय कर्जरोखे व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये मुदत ठेवींमध्ये 
गुंतवणूक केलेली आहे. सदर शासकीय कर्जरोखे व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमधील मुदतठेवींची संपूर्ण 
रक्कम (व्याजासह) सहकार आयुक्तांकडे हस्तांतरीत करावी. त्यानुषंगाने अवसायक, शिखर भुविकास बँक 
यांनी पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 

तसेच इतर जिल्हा भुविकास बँकांकडील शिल्लक निधी देखील संबंधीत बँकांच्या अवसायकांनी 
सहकार आयुक्तांकडे हस्तांतरीत करावा. 

भुविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण देणी अदा केल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी त्यांच्याकडे 
शिल्लक असणारी रक्‍कम शासनास जमा करावी. 
२. शासन निर्णयातील वरील बाबींचे सनियंत्रण करण्यासाठी सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अधिक मार्गदर्शक सूचना देण्याची आवश्‍यकता असल्यास त्याबाबत 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावरुन परिपत्रकान्वये 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत कराव्यात. 
३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ५३२/२०२२/व्यय-२, 
दिनांक ०७.११.२०२२ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०९१४११०७५९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SUNIL LAXMANRAO KATHOLE 


Digitally 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

20=28a37fe! ff3e4. 


102569525 1dc7073be0c55927dfde2440021 
496777c190c146, postalCode=400032, st: 
KATH O L E INumber=D2CB6E9BA02DFC9C368A0DFE373A6877AD6CAD79F 
1363D85E0435EA61D33C752, cn=SUNIL LAXMANRAO KATHOLE 
09 14:12:29 


(सु.ल. काठोळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा. विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य (सर्व) 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

६. मा. अपर मुख्य सचिव(सहकार व पणन), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग. 

७. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग. 

८. मा. प्रधान सचिव (विधी व न्याय), विधी व न्याय विभाग 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. अवसायक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या, मुंबई 
१५ ए मोरवी लेन, चौपाटी, मुंबई-४०० ००७ 

११. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषी ग्रामीण विकास बँक, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, 
eee 

१२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१३. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्वी 

१४. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

१५. अवसायक, जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक (सांगली भुविकास 

बँक वगळून सर्व) 
१६. जिल्हा व्यवस्थापक, जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक (सवी 
१७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


परिशिष्ट “अ 


सहकार विभागाच्या कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या शिखर भुविकास बँक व जिल्हा भुविकास बँकांच्या मालमत्तांचा तपशील 


अ.क्र. | भुविकास (६. | क्षेत्रफळ (चो.फु.) भाड्याच्या जागेतील सहकार विथ कार्यालय 
बँक जागा बांधकाम 
हि ठाणे खारकर आळी, ठाणे २११८ १) जिल्हा उपनिबंधक,ठाणे 
(स्वमालको) २) उपनिबंधक, ठाणे शहर 
३) उपनिबंधक, ठाणे तालुका 
४) जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक, ठाणे 
२ | पालघर स.न.९६/५/२ स्मिथ कुबेर शॉपिंग संटर ४७२ सहाय्यक निबंधक,पालघर. 
गाळा नं.२०१, पालघर 
(स्वमालको) 
3 | रायगड १)त्रिमुती सह. गृह संस्था, ब्लॉक नं.१, ३५० सहाय्यक निबंधक, अलिबाग. 
अलिबाग 
(स्वमालको) 
२) Sed सह. गृह संस्था, ब्लॉक ४१९२ उपलेखापरिक्षक, पेण. 
नं.१०२, हनुमान आळी, पेण 
(स्वमालको) 
v । नाशिक Te नं.६४४/१ विकास भवन, | ८९९०.७१ ५५४४  । १)विभागीय सहनिबंधक, नाशिक. 
शिवाजी रोड, नाशिक २) विभागीय सहनिबंधक (ले.प.) 
(स्वमालको) ३) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, नाशिक. 
४) द्वितीय जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१(साखर), नाशिक 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


५ | धुळे नं.२, वग्रही, | ६४७.७५ ७५६० १) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, धुळे 
महानगरपालिकेसमोर २) तालुका लेखापरिक्षक,धुळे 
(स्वमालकी) ३) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ धुळे (पणन) 
४)वि.ले.प. वर्ग-२ धुळे(साखर) 
६ | जळगाव बळीराम पेठ, जळगाव ३४४९ ६१५९ १) उपनिबंधक,जळगाव 
(ब सत्ता) २) प्रथम विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, साखर 
३) द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक.वर्ग-१, साखर 
४) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ 
५) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२(पणन) 
| अहमदनगर | 2%) व , पटवर्धन वाडा, | १५७०५ ५९१८ १) जिल्हा उपनिबंधक, अहमदनगर 
अहमदनगर २) उपनिबंधक, नगर तालुका 
(स्वमालको) ३) विशेष लेखापरिक्षक, अहमदनगर 
४) लेखापरिक्षक, अहमदनगर 
५) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१,पणन 
६) द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ साखर 
७) तृतीय विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ साखर 
८) अप्पर विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ 
२) सिटी सर्व्हे नं.३१२८, शिवाजी चोक, | २९४५ २९४५ १)सहाय्यक निबंधक, 
राहुरी २) तालुका लेखापरिक्षक, राहुरी 
(स्वमालको) 
३) पंचायत समिती शेजारी, श्रीगोंदा | २२३४५.१८ १) सहाय्यक निबंधक,श्रीगों 
(स्वमालकी) २) उप लेखा परिक्षक,श्रीगोंदा 
४) ममं रोड, कोपरगाव | ५२०७.८४ १) सहाय्यक निबंधक, कोपरगाव 
(स्वमालको) 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


(स्वमालकी) 


९५९७.६९ 


२)जिल्हा उपनिबंधक.कोल्हापूर 

३) उपनिबंधक,कोल्हापूर शहर 

४) विभागीय सहनिबंधक लेखापरिक्षक, कोल्हापूर 
५)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, कोल्हापूर 
६) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ पणन 

७) प्रथम विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ साखर 

८) द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ साखर 

९) तृतीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ साखर 
१०) प्रथम अप्पर बिशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२, 
११) द्वितीय अप्पर बिशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ 
१२) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२, (ग्राहक) 

१३) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ (ना.बँक) 

१४) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२(मजोफुले) 


२) स.न.११६५ बो हातकणंगले 
(शासकोय) 


१२८६८.९६ 


२८८९ 


१) उपनिबंधक, हातकणंगले 
२) तालुका लेखापरिक्षक, हातकणंगले 


सातारा 


शनिवार पेठ, कराड 
(शासकीय लिज) 


१२२८०.७४ 


७९७४ 


१) उपनिबंधक, कराड 
२) तालुका लेखापरिक्षक, कराड 


| ठ 


|| 


१) मुख्य कार्यालय, क्रां क, 
औरंगाबाद. 
(शासकोय लिज) 


२३९९२०.६७ 


२०५२६ 


१) जिल्हा उपनिबंधक, औरंगाब 

२) उपनिबंधक, औरंगाबाद 

३) विभागीय सहनिबंधक, लेखापरिक्षक, औरंगाबाद 
४) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, औरंगाबाद 

५) द्वितीय विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ (साखर) 

६) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ (साखर) 

७) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२(पणन) 

८) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ (ग्राहक) 

९) विशेष लेखापरिक्षक वि.ले.प. वर्ग-२(प्रथम पुरक) 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


लोहारा 
(स्वमालको) 


VAS धुळे रोड, कन्नड | ५००० २६५५ १)उपनिबंधक, कन्नड 
(स्वमालकौ) २)तालुका लेखापरीक्षक, कन्नड 
३)सोयगाव शेंदुणी रोड, सोयगाव | १५८० ११४९ १) सहनिबंधक, सोयगाव 
(स्वमालकौ) २) तालुका लेखापरिक्षक, सोयगाव 
गि जालना एस पी ऑफिस समोर, जालना ४५१९२ ६४०२.५२ | ९)सहाय्यक निबंधक, जालना 
(शासकोय) २) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ 
३) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ (साखर) 
१२ शि पंडीत नेहरु रोड, परभण १६५५९ १११९४  । ९) जिल्हा उपनिबंधक, परभण 
(स्वमालको) २) सहाय्यक निबंधक, परभणी 
३) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक ,परभणी 
४) तालुका लेखापरिक्षक. परभणी 
५) fasts लेखापरिक्षक , (साखर) 
१३ | लातुर नांदेड रोड, लातुर ७००० २४४१ १)सहकार न्यायालय, लातुर 
(स्वमालको) 
स्टेशन रोड उदगीर १९६६७ ५०४० १) सहाय्यक निबंधक, उदगीर 
(स्वमालको) २) तालुका लेखापरिक्षक, उदगीर 
बस स्टॅंड रोड, औसा ७२०० २५३५ १) सहाय्यक निबंधक, औसा 
(स्वमालकी) २) तालुका लेखापरिक्षक, औसा 
१४ | उस्मानाबाद । शहर पोलिस स्टेशन समोर उस्मानाबाद | १०८७५ ३४०२ १) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ (साखर) 
(स्वमालको) 
आरोग्य नगरी, उमरगा ३६०० १)सहाय्यक निबंधक, उमरगा 
(स्वमालको) २) तालुका लेखापरिक्षक. उमरगा 
परकारी गोडाऊन जवळ, मेन रोड | ६९०० १)सहाय्यक निबंधक, लोहारा 


२) तालुका लेखापरिक्षक, लोहारा 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


शा 


रोड, बीड 
(स्वमालको) 


फिनिक्स हॉस्पिटल शेजारी, जालना | १६३११.५१ 


१) जिल्हा उपनिबंधक, ब॑ 


२) उपनिबंधक, बीड 
३) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, बीड 


gq 


शासकोय द्योगिक संस्थेसमोर, 
विसावा नगर, नांदेड 
(स्वमालको) 


७२८१.५ 


८७७२ 


१) जिल्हा उपनिबंधक, नांदेड 

२) उपनिबंधक, नांदेड 

३) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, नांदेड 
४) तालुका लेखापरिक्षक, नांदेड 

५) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, साखर 
६) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२, पणन 
७) प्रादेशिक सहसंचालक, साखर 


| 


बन चौक, कॅम्प रोड, STARTS 
(ब सत्ता) 


८००४ 


१२५०० 


१) विभागीय सहनिबंधक, अमराव 

२) जिल्हा उपनिबंधक, अमरावती 

३) उपनिबंधक, अमरावती 

४) विभागीय सहनिबंधक लेखापरिक्षक, अमरावती 
५) जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, अमरावती 

६) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२,पणन 

७) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ सुतगिरणी 

८) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ साखर 

९) प्रादेशिक सहसंचालक, साखर 


शट 


अकोला 


महाराणा प्रताप मार्ग, एस प 
कार्यालयाजवळ, अकोला 
(शासकोय लिज) 


१०१५० 


८१२३० 


१) जिल्हा उपनिबंधक, अकोला 
२)उपनिबंधक, अकोला 

३)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, अकोला 
४) तालुका लेखापरिक्षक, अमरावती 
५) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१,साखर 
६) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ ग्राहक 
७) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ पदुम 
८) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ पणन 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


१९ । बुलडाणा । चैतन्यवाडी, बुलडाणा ३०००० १६९८ १)जिल्हा उपनिबंधक, बुलडाणा 
(स्वमालको) २)सहाय्यक निबंधक, बुलडाणा 
३)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, बुलडाणा 
४) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ साखर 
2) far , नांदोरा रोड, | ४८०४ ३८२४ । १)सहाय्यक निबंधक, खामगाव 
खामगाव २)तालुका लेखापरिक्षक, खामगाव 
(स्वमालकी) 
३)लोणार TSS, मेहेकर ७५०० १)सहाय्यक निबंधक, मेहेकर 
(शासकोय लीज) 
२० । यवतमाळ ।९१) मुख्य कार्यालय, टिळकबाडी, | १७२५३ ५९१० १)जिल्हा उपनिबंधक, यवतमाळ 
यवतमाळ २)सहनिबंधक, यवतमाळ 
(स्वमालकी) ३)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, यवतमाळ 
४) तालुका लेखापरिक्षक, यबतमाळ 
२) भूखंड सर्व्हे नं.५, मोजे उमरखेड | ४७६० व भविष्यातील कार्यालयासाठी प्रस्तावित. 
(स्वमालकी) 
३) भूखंड Me नं.४ (मालमत्ता ८२६५ --- भविष्यातील कार्यालयासाठी प्रस्तावित. 
क्र.३६७), मोजे महागाव (स्वमालकी) 
२१ | नागपूर १)गणेश पेठ, नागपूर २७७३७ २९५०९ | १) विभागीय सहनिबंधक, नागपूर 
(स्वमालकौ) २) जिल्हा उपनिबंधक, नागपूर 
२) भुखंड, गणेश पेठ, नागपूर ४९३३ ३) उपनिबंधक, नागपूर शहर-१ 
(३७५८ चो.फु. स्वमालकी ४) उपनिबंधक, नागपूर शहर-२ 
११७५ UL. नझूल मालकी व ५) उपनिबंधक, नागपूर शहर-३ 
पट्टेदार बँक ) 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


७)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, नागपूर 

८) प्रथम अप्पर विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ 

९) द्वितीय अप्पर विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ 

१०) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ 

११) विशेष लेखापरिक्षक,वर्ग-२ (पणन) 

१२) तृतीय अप्पर विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ प्रक्रीया 
१३) तृतीय अप्पर विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ ग्राहक 
१४) तृतीय अप्पर विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ साखर 


२२ | पब्जी मंडी रोड, वर्धा (स्वमालको) १७१७७ २२६० १)जिल्हा उपनिबंधक, व 
२)सहाय्यक निबंधक, वर्धा 
३)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, वर्धा 
२३ । चंद्रपूर धी मार्केट, सिव , चंद्रपूर । १५००० ४०३७ । १))जिल्हा उपनिबंधक, चंद्रपूर 
(ब सत्ता) २)सहनिबंधक, चंद्रपूर 
३)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, चंद्रपूर 
४) विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-२ पणन 
२४ | भंडारा शवाजी स्टेडीयम समोर, भंडारा २०७४२.१९ | ६८३७ १)सहाय्यक निबंधक, भंडारा 
(शासकोय लीज) २)जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, भंडारा 


३) विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ पणन 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


परिशिष्ट “ब' 


जिल्हा भुविकास बँकांच्या न्यायप्रविष्ट मालमत्तांचा तपशीळ 


अ.क्र. | भुविकास (१... | क्षेत्रफळ (चो.फु.) Ce 
बँक जागा बांधकाम 
।_१_| जळगाव | जळगाव ३४४८.०६ | ६१५६.४९ | मा. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संबंधीत अबसायकांनी पुढील आवश्यक 
२ । पुणे माकेट यार्ड, पुणे ३५००० ३२७८२ ती कार्यवाही तातडीने करावी. 
3 | अहमदनगर | जामखेड ७८७५ २१२५ 
४ | औरंगाबाद | सिल्लोड ४८०० १७९३ 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलडीबी-१०१५/ प्र.क्र. २८(शिकाना)/७-स 


परिशिष्ट “क 


शिखर भुविकास बँक व जिल्हा भुविकास बँकांच्या संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करावयाच्या मालमत्तांचा तपशील 


अ.क्र. | भुविकास ee क्षेत्रफळ (चो.फु.) Le 
बँक जागा  । बांधकाम 
श्‌ शिखर बॅक | ९) मुंबई (मुलुंड) ३ सदनिका शासन निर्णयानुसार संबंध बसायकांनी भुविकास बॅंकांच्या मालमत्ता 
(स्वमालको) (प्रत्येकी २२०.१६ चो.फु.) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करणेबाबत आवश्यक ती 
२) पुणे (मध्यवर्ती इमारती समोर) ४२९१७.१९ | ३०४६७.४६ | कार्यवाही तातडीने करावी. 
(स्वमालकौ) 
3) पुणे (माकेट यार्ड) २ सदनिका 
(स्वमालकौ) (प्रत्येको ९०० चो.फु.) 
२ । धुळे सि.स.नं. १४७०, ७१४३.५६। ८६४०.०० 
३ | परभणी | विष्णुनगर ३६००.०० = 
४ । यवतमाळ | ९) मोजे दिग्रस येथोल भूखंड ७७२६ 
२) मोजे कोपरा जानकर, ता. ६००० 
बाभुळगाव येथील भुखंड 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


